प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत “मौजे चारदरी 
येथ हनुमान मंदिर परिसरात विविध विकास कामे 
करणे, ता. धारुर, जि. बीड” या कामाची प्रशासकीय 
मान्यता कायम करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिडीएस २०२२/०९/प्र.क्र.५२१/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २१ मार्च, २०२३. 


संदर्भ :- १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. बैठक २०१९/०७/ 

प्र.क्र.४८५/बीड/पर्यटन, दि.११.०९.२०१९. 

२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०२०/०१/ 
प्र.क्र.५९/पर्यटन, दि.१२.०४.२०२१. 

3) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दि.०४.०४.२०२२ 

x) जिल्हाधिकारी, बीड यांचे पत्र क्र. जा.क्र. जिनिसबी/ नियोजन/ प्रादेपर्यटन/ 
२०२२/५७९१, दि.१९.१०.२०२२. 


प्रस्तावना : 

प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन २०१९-२० अंतर्गत संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णय, 
दिनांक ११.०९.२०१९ अन्वये “मौजे चारदरी येथ हनुमान मंदिर परिसरात विविध विकास कामे करणे, 
ता. धारुर, जि. बीड” या रु.९४.७४ लक्षच्या कामास देण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता संदर्भ क्रमांक २ 
येथील शासन निर्णय, दिनांक १२.०४.२०२१ अन्वये रद्द करण्यात आली आहे. सदर कामाची प्रशासकीय 
मान्यता कायम करण्याची बाब विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय: 

प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन २०१९-२० अंतर्गत संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णय, 
दिनांक ११.०९.२०१९ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देऊन संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णय, दिनांक 
१२.०४.२०२१ अन्वये प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात आलेल्या “मौजे चारदरी येथ हनुमान मंदिर 
परिसरात विविध विकास कामे करणे, ता. धारुर, जि. बीड” या रु.९४.७४ लक्षच्या कामाची प्रशासकीय 
मान्यता कायम करण्यास व सदर कामासाठी सन २०२२-२३ मध्ये रु.१०.०० लक्ष निधी जिल्हाधिकारी, 
बीड यांना वितरीत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. Hel शर्ती :- 
१) उपरोक्‍त कामे दर्जेदार स्वरुपाची व्हावीत, याकरीता स्थापत्य विशारदांची (Theme Based 
Architect) नेमणूक करुन प्रत्यक्ष कामे नामांकित कंत्राटदारांच्या माध्यमातून करण्यात यावीत 
व त्या कामांचे योग्य संनियंत्रण आणि गुणनियंत्रण करण्यात यावे. 
२) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून 
दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 
३) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 
मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील 
व जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही. 
४) मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च ३१ मार्च, २०२३ पर्यंत करण्यात यावा व मंजूर कामे तात्काळ 
पूर्ण करावीत. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०९/प्र.क्र.५२१/पर्यटन 


५) पर्यटन विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून केलेल्या कामाच्या ठिकाणी सदर कामे 
पर्यटन विभागाने प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीमधून 
केली असल्याबाबतचे फलक लावण्यात यावेत. 

६) ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात वित्तीय 
अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 

७) अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा पुरवठा 
कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्‍यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्‍यक आहे. या संदर्भात 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, दि. ६ फेब्रुवारी, 
२००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची खबरदारी संबंधित अंमलबजावणी 
यंत्रणेने घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.बीजीटी-१०.००/प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय 
सुधारणा, दिनांक १०.९.२००१ मधील उपाययोजनांची अंमळबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात 
यावी. 

८) तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 

९) रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीचे 
पालन करणे बंधनकारक राहील. 

१०) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ.) सदरची तरतूद उपयोगात आणली 
जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 
सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी प्रस्तावित करुन देवस्थान/संस्थेच्या 
जागेवर करण्यात येणार आहेत अशा कामांसंदर्भात सदर देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत 
प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच अशा कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या 
संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती, संबंधित संस्थेने करण्यासंदर्भात संबंधित जिल्हाधिका-यांनी 
संबंधित देवस्थान / संस्थेबरोबर करारनामा करणे बंधनकारक राहील. अशा प्रकारच्या 
देखभाल दुरुस्तीकरीता शासनाकडून यापुढे कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला 
जाणार नाही, याची नोंद घेण्यात यावी व तशी अट करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच या 
कामामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुले राहील, 
अशी अट करारात समाविष्ट करण्यात यावी. 

सदर निधीतून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा-या खर्चाची मासिक 

विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व पर्यटन संचाळनाळयास न चुकता 

सादर करावीत. तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखला आणि निधीबाबतचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र न चुकता शासनास व पर्यटन संचालनालयास सादर करण्यात यावे. 

१३) संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी काम कोणत्याही अन्य योजनेतून / निधीतून पुर्ण करण्यात आले 
नाही याची खात्री करुनच निधीचे वितरण करावे. मंजूर असलेले काम कोणत्याही अन्य 
योजनेतून / निधीतून पुर्ण करण्यात आले असल्यास संबंधित कामास वितरित केलेला निधी 
शासनास परत करण्यात यावा व झालेल्या अनियमिततेबद्दल संबंधितांवर उचित कारवाई 
करण्यात यावी. 

१४) उर्वरित निधीची मागणी करताना उपयोगिता प्रमाणपत्र व कामाची गुणनियंत्रण यंत्रणेद्वारे 
प्रत्यक्ष तपासणी करुन कामाच्या गुणवत्तेबाबत व कामाच्या सद्यस्थितीबाबतचा प्रमाणित 
अहवाल (छायाचित्रांसह) शासनास सादर करण्यात यावा. 

१५) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालाची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची 
जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 


११ 


~ 


१२ 


~— 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०९/प्र.क्र.५२१/पर्यटन 


६) काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर पर्यटक सुविधा तात्काळ उपयोगात आणण्याच्या दृष्टीने काम सुरु 
असतानाच पूर्व नियोजन करावे. 


४. वर नमूद करण्यात आलेला खर्च सन २०२२-२३ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ पर्यटन 
केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन विकासासाठी 
विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ सहायक अनुदाने" या 
लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात आलेल्या (प्रादेशिक 
पर्यटन विकास योजनेंतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्कम आहरण करुन संबंधितांना वितरीत 
करण्याकरीता सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी/ जिल्हा नियोजन अधिकारी, बीड यांना -आहरण व 
संवितरण अधिकारी* व जिल्हाधिकारी, बीड यांना -नियंत्रण अधिकारी* म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
सदर निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम त्यांनी जिल्हा कोषागार कार्यालय, बीड 
येथे देयके सादर करुन संबंधितांना वितरीत करण्यात यावी. सदर कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन अहवाल 
शासनास एक महिन्यात सादर करण्यात यावा. 

द. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दि.०४.०४.२०२२ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत असून वित्त सदर शासन निर्णयाच्या परिशिष्टामधील तपासणीसूची बाबींची व 
अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३२११२४३२४५७२३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे Tel राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार सार व नावांने aby Uma 
“se 3 UJJWALA SANTOSH ctiuntaransoramean १११) 


63ad337cb443bafaff2dd6 161 5ébccf1f2629F47cc9704e8 
8523f35b0e6505, ICode=400032, 


D ) A N D ) E KA R ialNumber=BB0449B3A46260C9CACDAD789E301DD18ABAAGD7 
66D244021239745A6F561B29, cn=UJJWALA SANTOSH DANDEKAR 
Di 


2023.03.24 13:56:45 +05'30 


(उज्ज्वला सं. दांडेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 
संचालक, पर्यटन संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
जिल्हाधिकारी, बीड. 
जिल्हा नियोजन अधिकारी, बीड. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड. 
वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


-» ०0८ AW A -0 


eon ७  -€४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


